विभागीय वन अधिकारी, गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-०९.२४/प्र.क्र.११७/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई- ४०० O32, 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४ 
शासन आदेशा :- 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने विभागीय वन अधिकारी,गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील खालील अधिकार्‍यांच्या प्रशासकीय 
कारणास्तव बदल्या करण्यात येत आहेत :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम बदलीने पदस्थापनेचे पद शेरा 
क्र. 
१ | २ ३ Bo | 
i . | sates urdte, विभागीय वन उप संचालक, उत्तर येऊर श्री.उदय ढगे 
अधिकारी (दक्षता), ठाणे वन वनृत्त, यांच्या बदलीने 
ठाणे रिक्त 
झालेल्या पदी 
2. । श्री.उदय चंद्रकांत ढगे, उप विभागीय वन अधिकारी तथा विशेष | Raa पदी 
संचालक, उत्तर येऊर कार्य अधिकारी, महसूल व वन (प्रतिनियुक्तीने 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई नियुक्‍ती) 


२. सदर बदलीने पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन 
नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीचा कार्यक्रम संपल्यानंतर 
सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करावे. त्यानंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचा रुजू अहवाळ शासनास 
तात्काळ सादर करावा. 

2; सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२७११५११३३२१९ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


ANANDA 5-॥९॥१ ४ 
SHENDAGE : 


(आनंदा शोंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०९.२४/प्र.क्र.११७/फ-८ 


) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 

) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ नागपूर 
) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/मुंबई 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 
निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन) 


Go 
१99 
१२ 
१३ 


-->। <<> > 5-८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


